प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र 


कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या 
संपादणूक पातळीत वाढ 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.६३/एसडी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० जुन, २०१९ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२४११/(८०/११/अर्थसंकल्प, 
दिनांक २३/९/२०११ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र.शैगुवि-२०१५/(८०/१५)/एसडी-६, 
दिनांक २२/६/२०१५ 
३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र.भांखसं-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥|/उद्योग-४, दिनांक १/१२/२०१६ 
४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३ दिनांक 
१/४/२०१९ 
५) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुवि-४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 
दिनांक ४/४/१९ 
६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांच्याकडील 
पत्र क्रमांक मप्राशिप/समग्रशिक्षा/गुणवत्ता/२०१९-२०/१४५९ दिनांक २५/४/२०१९ 
प्रस्तावना : 
बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ ची राज्यात एप्रिल 
२०१० पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील प्रत्येक ६ ते १४ वयोगटातील मुलांस 
गुणवत्तापुर्ण शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. विविध सर्वेक्षण अहवालात 
सातत्याने मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत घसरण होत असल्याचे दिसून आले. त्याअनुषंगानेराज्यात 
दिनांक २२ जून, २०१५ च्या शासन निर्णयानूसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 
सुरु करण्यात आली. मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी वर्गातील शैक्षणिक वातावरण 
उत्साही व मुलांना सतत क्रियाशील ठेवणारे असावयास हवे. त्यांना विचार करण्यास चालना देणारे व 
त्यांची संशोधक वृती जोपासणारे, नाविन्याचा माहिती मिळविणे व त्याचा वापर करणे यास प्रवृत्त करुन 
कृतीस वाव मिळवून देण्यासाठीचे वातावरण वर्गात असायला हवे. तसेच वर्गात फक्त श्रवणावर भर न 
देता प्रत्यक्ष कृतीच्या माध्यमातून उत्सुकता वाढविण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि विचारास चालना 
देणाऱ्या उपक्रमाची संधी मुलांना देणे अगत्याचे आहे. जेणेकरून विज्ञान या विषयातील संकल्पनाचे 
हृढीकरण होण्यास मुलांना मदत होईल, त्यांना स्वनिर्मितीचा आनंद घेता येईल. 


fe) 
~~ 


x 


शासन निर्णय क्रमांक : एसएसए-२०१९/प्र.क्र.६३/एसडी-१ 


मुलांमधील चौकसपणा व सृजनशील कला गुणांना वाव मिळावा, विज्ञान व गणित विषयाची 
आवड निर्माण व्हावी, ज्या मुलांचा विशोष कल व प्रतिभा या विषयाकडे आहे त्यांना आणखीन प्रोत्साहन 
देवून तश्या प्रकारच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने भारत सरकारने ९ जुलै २०१५ रोजी 
भूतपूर्व राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते राष्ट्रीय अविष्कार अभियानाची देशभरात 
सुरुवात केली आहे. 

या कार्यक्रमांतर्गत शाळांमध्ये नाविन्यपुर्ण असे विज्ञान व गणिताच्या शिक्षणासाठी आवश्‍यक 
साहित्य CAS प्रयोगशाळा, अध्ययन अध्यापन केंद्रे, शैक्षणिक सामुग्री, तंत्रज्ञानाचा वापर या सारखे 
उपक्रम घ्यावेत असे सूचित करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
राज्यात विद्यार्थ्यासाठी नाविन्यपुर्ण विज्ञान केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावास निधी देऊन प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेला आहे. यानुसार निवडक शाळांमध्ये नाविन्यपुर्ण विज्ञान केंद्र उभारण्यास व यासाठी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

१. राज्यातील गट/शहर साधन केंद्र अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडक शाळांमध्ये 
विद्यार्थ्यांसाठी नाविन्यपुर्ण विज्ञान केंद्र उभारण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालक यांच्या प्रस्तावास 
शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्यासाठी रुपये १४०.५० कोटी इतका निधी 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांच्यास्तरावर उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील नमूद तरतुदींचे पालन करुन 
ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी. सदरची प्रक्रिया राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ गठीत खरेदी समिती मार्फत पुर्ण करावी. 


३. “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८००-इतर खर्च, (०१)(१०) विद्यार्थ्यांना 
शैक्षणिक साहित्य पुरविणे (२२०२६७९), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत निधीमधून रुपये १४०.५० कोटी (रुपये एकशे चाळीस कोटी 
पन्नास लाख फक्त) इतक्या निधीचा विनियोग सदर बाबीसाठी करावा. 


४. यासाठी उपसचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” आणि कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सदरचा निधी हा दिलेल्या 
उद्देशासाठीच खर्च करण्यात यावा. 


५. तसेच सदरचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला 
उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (ब) व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३ दिनांक 9/8/2098 नुसार अन्वये विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ$पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक : एसएसए-२०१९/प्र.क्र.६३/एसडी-१ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्धकरण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१०११२७०६०१२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Santosh Umeshrao 6; 


Santosh Umeshrao ८४६ siete alee 
2.5.4.20=1d60828c41033ab1da6d64ef17879745d578b334c05c1 
8151 ef933F134060b 
G a | kwa d INumbs bc8833f9e213a7e4dfb9d2b07 1c9202ea52a04054 
कलक क) कि र भल 
(संतोष गायकवाड) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, शालेय शिक्षण aid fasts कार्य अधिकारी 

मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहाय्यक 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा/परिषद यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा/परिषद 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 

विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 


. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, मुंबई 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

. संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे 

. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६५. 
. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व 

. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सर्व 

. गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती सर्व 

. स्थानिक निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सहसचिव (एसडी), शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उपसचिव (अर्थसंकल्प/एसएम/प्रशा), शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उपसचिव, वित्त / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव, (रोख शाखा/एसडी-१), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५. 
. निवडनस्ती, (एसडी-१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


वित्त विभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प -८), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ$पैकी३ 


